महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना 
याकरिता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पोकुआ-०५१७/प्र.क्र.३३६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ०५ जून २०१७ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पीडब्ल्यूएफ-१२०४/१४२३/प्र.क्र.२/ भाग- 
३/पोल-७, दिनांक २८.०७.२००६. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
१३/कुआयो/१४४३/१७, दिनांक ०६.०५.२०१७. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्याच्या पोळीस दलातील अधिकारी/ कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून 
असलेल्या कुटुंबातील व्यक्‍तीकरिता महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविण्यात येते. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ मधील पत्रान्वये सन २०१७-१८ या वित्तीय 
वर्षासाठी या योजनेकरिता करण्यात आलेली तरतूद वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 
त्यांनी मागणी केल्यानुसार सदर योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयात विहित केलेल्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून सदर योजनेचा खर्च भागविण्याकरिता 
रु.३०,००,००,०००/- (रुपये तीस कोटी फक्त) इतकी तरतूद, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी- 
१, २०५५, पोलीस, (००) १०८, राज्य मुख्यालय पोलीस- (०१) पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय, 
बृहन्मुंबई (०१)(०१) आस्थापना (२०५५ ००७९), ०१, वेतन, या लेखाशीर्षाखाली, पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी वितरीत करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, (कक्ष- 
७/वेतन व लेखा शाखा) यांना सदर रक्‍कम कोषागार कार्यालयातून काढण्याच्या प्रयोजनार्थ 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-०५१७/प्र.क्र.३३६/पोल-७. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.१0890[॥.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०६०६१७४३४७०७२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
S W a Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d44 
3b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 


Gopal Borse 
Date: 2017.06.06 17:41:16 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई. 
उप सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


